सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- अमरावती विभागीय पुरवणी 


वर्ष ९ , अंक ८ ] 


पृष्ठे 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ चार अ , चार - ब 

· 

व चार – क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 


त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१७ . 


१-१७ 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


· 


[ पृष्ठे १७ , किंमत : रुपये १०.०० 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 

समित्या ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 

नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : 
अधिसूचना 

: 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नेमणुका , 
नेमणुका , इत्यादी 


पृष्ठे 

१-१२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम ११ ( एक ) अन्वये . 

क्रमांक - कावि- अका . - भूसंपादन - सोनाळा भाग - १-१६४४-२०२२ . – 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . एम.आय.एस. - ११-२०१४ - सी . आर . ७१ - ओ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

अ.- एक -१ ( १८२२ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे 


२ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनाकरीता नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनवर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
" 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जा . यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-२०२२-२३ , गांव सोनाळा भाग - १ , तालुका - संग्रामपूर , जिल्हा - बुलडाणा 

अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( १ ) 

( २ ) 


१ 

२ 

3 

४ 


५ 

६ 

७ 

८ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


९ 

१० 


१५८ 

१५ ९ 

१६१ 

१६३ 

१६४ 

२४० 

२०० 

२०० 

२०४ 

२०२ 


( ३ ) 

हे . आर 

० ४२ 

० २५ 

० ७२ 

०८१ 

१०५ 

१४४ 

० १७ 

०८१ 

० ८४ 

२०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक- चालू 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


( १ ) 


११ 


१२ 

१३ 

१४ 


१५ 


१६ 


१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 


( २ ) 


५२ 

५२ 

५३ 

५१ 

५१ 

१० 

१० 

२७ 

४७ 

४६ 

४६ 


एकूण क्षेत्र 


( ३ ) 


आर 

०५७ 

०५७ 

१ १३ 

१८२ 

०६१ 

० ३६ 

० २० 


है 


२५५ 

१३४ 

०३८ 

० ३५ 


१८४७ 


३ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

अरकचेरी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प , ता . संग्रामपूर , जि . बुलडाणा . 

मौजे - सोनाळा भाग -१ , ता . संग्रामपूर या गावाचे अरकचेरी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे धरण 
बैठकीकरीता भूसंपादन प्रस्ताव . 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणी पुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याच बरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , 
भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( STANDA 
RD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्याने तसेच त्यामधील व्यक्ती विस्थापित 
होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

अतिरिक्त संचालक , भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन , लोधी रोड , नवी दिल्ली- ११०००३ , क्रमांक जे - १२०११-२२-२००७ 
आयएआय , दिनांक ११ फेब्रुवारी २००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजुरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण क्र . ०२ , कलम ०६ 
( २ ) चे परंतुकानुसार Provided that in respect of irrigation project where the process of Environment impact Assessment is 
required under the provision of any other law for the time being in force , the provision of the Act . relating to Social Impact 
Assessment shall not apply असे नमुद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 
निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास 
शेतक - यांची संमती आहे . तसेच , सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा 
प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब 
प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


४ 


30 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


निरंक 
निरंक 


टीप : –उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद , जि . बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१८ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम ११ ( एक ) अन्वये . 

क्रमांक - कावि - अका - भूसंपादन - सोनाळा भाग -१ - १६४५-२०२२ 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . एम . आय.एस. - ११-२०१४- सी . आर . ७१ - ओ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा 
” 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे 

; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत 
; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनाकरीता नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनवर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि , म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जा . यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५ - २०२२-२३ , गांव सोनाळा भाग - १ , तालुका - संग्रामपूर , जिल्हा - बुलडाणा 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा गट 

अंदाजित क्षेत्र 

क्रमांक 

( १ ) 

( २ ) 


अ.- एक -२ ( १८२२ ) . 


१ 


3 

४ 


५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 


१२ 


१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 


१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 


४८ 

४ ९ 

५० 

५० 

५० 

५० 

५३ 

५५ 

५६ 

५६ 

५६ 

५७ 

५७ 

५७ 

५७ 

५७ 

५८ 

५८ 

५८ 

५ ९ 

५ ९ 

५ ९ 

५ ९ 

५ ९ 

७० 


( ३ ) 

हे . आर 

० २२ 


५८१ 

२०३ 

२०३ 

१२७ 

१२७ 

११२ 

१५ ९ 

२०२ 

२०२ 

१७४ 

१२१ 

१३३ 

१२१ 

०८१ 

१०१ 

१६० 

१४० 


१३७ 

००२ 

० ०४ 

० १३ 

० १० 

० १४ 

० १० 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

५० 

५१ 

५२ 

५३ 

५४ 

५५ 

५६ 

५७ 

५८ 

५ ९ 

६० 

६१ 

६२ 

६३ 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 


( २ ) 


७१ 

८ ९ 

९ २ 

९ २ 


९ २ 


९ ३ 


९ ४ 

९ ६ 

१२४ 

१२६ 

१२७ 

१२८ 

१२ ९ 

१३० 

१३० 

१३१ 

१३१ 

१३१ 

१३२ 

१३३ 


१३४ 

१३५ 

१३६ 

१३७ 

१३८ 

१३ ९ 

१४० 

१४० 

१४१ 

१४२ 

१४३ 

१४४ 

१४४ 

१४५ 

१४६ 

१४७ 

१४८ 

१४८ 

१४ ९ 

१४ ९ 

१४ ९ 

१५० 


Te 


( ३ ) 


आर 


० ७० 

० १० 

० २२ 

० २२ 

० ४१ 

० २ ९ 

१५१ 

००३ 


O 


०२८ 

१२७ 

०६८ 

६०४ 

०३५ 

० ३४ 

३०८ 

१०७ 


१ ९ ७ 

१३५ 

२७१ 


० ८६ 

०३८ 

० २३ 

० ३ ९ 

४०३ 

२२८ 

१४७ 

१४२ 

० ७ ९ 

३६० 

१८६ 

१७३ 

२ ४३ 

०५५ 

१०१ 


१४२ 

१७७ 

१२१ 

० ८५ 

०८५ 

१२० 

२६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक- चालू 


( १ ) 


६८ 

६ ९ 

७० 

७१ 

७२ 

७३ 

७४ 

७५ 


७६ 

७७ 


७८ 

७ ९ 

८० 

८१ 

८२ 

८३ 

८४ 


८५ 

८६ 

८७ 

८८ 

८ ९ 

९ ० 

९ १ 

९ २ 

९ ३ 

९ ४ 

९ ५ 


९ ६ 


९ ७ 


९ ८ 


९९ 

१०० 

१०१ 

१०२ 

१०३ 

१०४ 

१०५ 

१०६ 

१०७ 

१०८ 

१० ९ 


( २ ) 


१५१ 

१५१ 

१५२ 

१५३ 

१५३ 

१५३ 

१५४ 

१५५ 

१५५ 

१५६ 

१५६ 

१५७ 

१५७ 

१५७ 

१५७ 

१६० 

१६१ 

१६८ 

१६८ 

१६ ९ 

१७० 

१७० 

१७१ 

१७२ 

१७२ 

१७३ 

१७४ 

१७४ 

१७५ 

१७५ 

१७६ 

१७८ 

१७८ 

१७८ 

१७८ 

१७८ 

१७ ९ 

१८० 

१८० 

१८१ 

१८१ 

१८२ 


( ३ ) 

हे . आर 

० २४ 

०८१ 

१८० 

१७० 

०८१ 

०८१ 

१६१ 

२४ ९ 

२४ ९ 

२३८ 

१६२ 

२०२ 

२०२ 

१४१ 


२८४ 

१६८ 

० २० 

१७८ 

० ३५ 

१६६ 

० ७० 

० ०५ 

१८ ९ 

१२२ 

१२१ 

० ३२ 

० ९ ७ 

१ ९ ४ 

०८१ 

१२७ 

२ ४३ 

० ३१ 

० ५२ 

० ४० 

०८८ 

०८१ 

१ ९ २ 

१५ ९ 

० ९ ८ 

१२ ९ 

१२८ 

०५१ 


७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


११० 

१११ 

११२ 

११३ 

११४ 

११५ 

११६ 

११७ 

११८ 

११ ९ 

१२० 

१२१ 

१२२ 

१२३ 

१२४ 


१२५ 

१२६ 

१२७ 

१२८ 

१२ ९ 

१३० 

१३१ 

१३२ 

१३३ 

१३४ 

१३५ 

१३६ 

१३७ 

१३८ 

१३ ९ 

१४० 

१४१ 

१४२ 

१४३ 

१४४ 


( २ ) 


१८२ 

१८३ 

१८३ 

१८४ 


१८५ 

१८६ 


१८६ 

१८६ 

१८६ 

१८७ 

१८८ 

१८ ९ 

१ ९ ० 

१ ९ १ 

१ ९ ३ 

१ ९ ३ 

१ ९ ४ 

१ ९ ४ 

१ ९ ५ 

१ ९ ५ 

१ ९ ८ 

१ ९ ८ 

१ ९९ 

२०६ 

२०६ 

२०६ 

२२५ 

२२६ 

२२६ 

२२६ 

२२७ 

२२८ 

२२ ९ 

२२ ९ 

२२ ९ 


क्षेत्र .. 


एकूण क्षेत्र 


( ३ ) 

हे . आर 


० ५० 

० ८२ 

१११ 

०६१ 

२० 

० ७३ 

० ७३ 

० ७३ 

१८० 

१४४ 

१ ९ २ 

१८ ९ 

१२३ 

१२१ 

०२८ 

१०० 

१७३ 

१७२ 

१०४ 

० ६५ 

० ८७ 

१७४ 

०८८ 

१२२ 

० ५० 

०५१ 

० ४२ 

१५८ 

९९ 

१०१ 

१०१ 

१८६ 

१०४ 

१०३ 

१०४ 


१७८ २४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

अरकचेरी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प , ता . संग्रामपूर , जि . बुलडाणा . 

मौजे - सोनाळा भाग - १ , ता . संग्रामपूर या गावाचे अरकचेरी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे बुडित 
क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव . 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्याने तसेच त्यामधील व्यक्ती विस्थापित 
होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणी पुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याच बरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , 
भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( STANDA 
RD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

अतिरिक्त संचालक , भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन , लोधी रोड , नवी दिल्ली- ११०००३ , क्रमांक जे - १२०११-२२-२००७ 
आयएआय , दिनांक ११ फेब्रुवारी २००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजुरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण क्र . ०२ , कलम ०६ 
( २ ) चे परंतुकानुसार Provided that in respect of irrigation project where the process of Environment impact Assessment is 
required under the provision of any other law for the time being in force , the provision of the Act . relating to Social Impact 
Assessment shall not apply असे नमुद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही . 


९ 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 
निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास 
शेतक - यांची संमती आहे . तसेच , सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे . 
सदरचा 
प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब 
प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाच्या पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ . 


अ.- एक -३ ( १८२२ ) . 


निरंक 
निरंक 


टीप : –उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद , जि . बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१ ९ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम ११ ( एक ) अन्वये . 


क्रमांक - कावि - अका.- भूसंपादन - मौ . आलेवाडी - ६२-२०२३ 

66 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . एम.आय.एस. - ११-२०१४- सी . आर . ७१ - ओ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे 

; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत 
; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनाकरीता नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


66 

" " 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनवर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७-२०२२-२३ , गांव आलेवाडी , तालुका संग्रामपूर , जिल्हा बुलडाणा 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा गट 

अंदाजित क्षेत्र 


F 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


( १ ) 


१ 


२ 


: — 


क्रमांक 

( २ ) 


: — 


८४ / अ / १ 

८४ / अ / २ 


एकूण क्षेत्र . 


( ३ ) 

हे . आर 

४०० 


० २० 


४ २० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

मौ . आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प , ता . संग्रामपूर , जि . बुलडाणा . 
मौज आलेवाडी येथील बुडीत क्षेत्र व धरणाच्या कामासाठी कामाकरीता . 
: - या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणी पुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणी पुरवठा होणार आहे . 
त्याच बरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , 
भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( STANDA 
RD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


११ 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुषेश दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्याने तसेच त्यामधील व्यक्ती विस्थापित 
होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

अतिरिक्त संचालक , भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन , लोधी रोड , नवी दिल्ली- ११०००३ , क्रमांक जे- १२०११-२२-२००७ 
आयएआय , दिनांक ११ फेब्रुवारी २००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजुरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण क्र . ०२ , कलम ०६ 
( २ ) चे परंतुकानुसार Provided that in respect of irrigation project where the process of Environment impact Assessment is 
required under the provision of any other law for the time being in force , the provision of the Act relating to Social Impact 

Assessment shall not apply असे नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 
निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास 
शेतक - यांची संमती आहे . तसेच , सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा 
प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 
सबब 
प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाच्या पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


१२ 


निरंक 
निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद , जि . बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२० . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम ११ ( एक ) अन्वये . 


क्रमांक - कावि- अका . - भूसंपादन - मौ . गाडेगाव बु . ७२-२०२३. 
- 


66 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . एम . आय.एस. - ११-२०१४ - सी.आर . ७१ - ओ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 
१३ 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


66 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि , म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-२०२२-२३ , गांव गाडेगाव बु . , तालुका जळगांव जा . , जिल्हा बुलडाणा 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा गट 

अंदाजित क्षेत्र 


अ.- एक -४ ( १८२२ ) . 


( १ ) 


१ 

२ 

३ 

४ 


30 


५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 


क्रमांक 

( २ ) 


११६ 

११७ 

११७ 

११८ 

११ ९ 

१२० 

१२१ 

१३३ 

१३४ 

१३५ 

१३६ 

१३६ 

१३६ 

१३६ 

१३६ 

१३६ 

१३७ 

१३७ 

१३७ 

१४२ 

१४५ 


एकूण क्षेत्र 


( ३ ) 

हे . 
आर 

० ७३ 

० २० 

१०० 

१२१ 

० ४० 

१०० 

३५० 

१०० 


० ६७ 

०८१ 

० ५ ९ 

०८० 

०८० 

१ ९९ 

१७१ 

०८१ 

०५२ 

०५१ 

०८० 

० ७० 

०१५ 


१ ९९ ० 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

जिगांव प्रकल्प , ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा . 

मौजे हिंगणा भोटा , ता . नांदुरा येथील बाधित गावठाणाचे पुनर्वसित नविन गावठाण मौ . गाडेगांव बु . 
ता . जळगाव जा . येथिल १ ९ . ९ ० हे . आर जमिनीचे भूसंपादन . 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: — 


- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणी पुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणी पुरवठा होणार आहे . 
त्याच बरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , 
भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( STANDA 
RD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची – तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुषेश दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्याने तसेच त्यामधील व्यक्ती विस्थापित 
होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

अतिरिक्त संचालक , भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन , लोधी रोड , नवी दिल्ली- ११० ००३ , क्रमांक जे - १२०११-२२-२००७ 
आयएआय , दिनांक ११ फेब्रुवारी २००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजुरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण क्र . ०२ , कलम ०६ 
( २ ) चे परंतुकानुसार Provided that in respect of irrigation project where the process of Environment impact Assessment is 
required under the provision of any other law for the time being in force , the provision of the Act relating to Social Impact 
Assessment shall not apply असे नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही . 


बुलडाणा : 

दिनांक ३१ जानेवारी २०२३ . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 
निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास 
शेतक - यांची संमती आहे . तसेच , सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा 
प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब 
प्रशासक नियुक्ती करण्याची आवश्यकता नाही . 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाच्या पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


निरंक 

शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . आर . 
पी . पी . ए . २०१५ / र - ओ , दिनांक १० जून २०१५ . 


टीप : –उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद , जि . बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


डॉ . ह . पि . तुम्मोड , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२१ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ. - भू.सं. - अ.का.- कावि -२ ९ - २०२३. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग , 
क्र . संकीर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


१५ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 

66 

" 

66 

ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


66 

" 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २ , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-४७-२०१५-१६ , गाव चांदपूर , ता . चिखलदरा , जि . अमरावती . 

अनुक्रमांक 

गट नं . 

अंदाजित क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


१६ 


प्रकल्पाचे नाव : 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


सामाजिक मिळणारे लाभ 

: 


१ 


२ 


३ 


८० 


७० 


७ ९ 


एकूण क्षेत्र 


( ३ ) 


है 
. 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . 


आर 


० ५३ 

० ३३ 


००८ 


० ९ ४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


पाझर तलाव बोरीखेडीचे कामाकरीता . 

पाझर तलाव बोरीखेडीचे कामाकरीता . 

पाझ तलाव बोरीखेडीच्या निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , पिण्यासाठी 
पाणी उपलब्ध होईल . तसेच , मस्त्य व्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार 
निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक 
स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 


सबब माहिती –निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची आवश्यकता नाही . ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग ४ - अ महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २३ मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन ४-१० , शके १ ९ ४४ 
१७ 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

- निरंक - 


अमरावती : 
दिनांक ५ जानेवारी २०२३ . 


- निरंक - 


टीप : –उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २ अमरावती , यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


पवनीत कौर , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


अ . - एक -५ ( १८२२ ) . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


